कोकण रेल्वे महामंडळाचे वाढीव भागभांडवल खरेदी 
करण्यासाठी महामंडळास रु.२२,५९,२३,२८८/- 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१७ 
2) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ यांचे पत्र 
3.KR/CO/Bonds/3" /Rights Issue, दिनांक २३.०६.२०२०. 
3) कंपनी सचिव, कोकण रेल्वे महामंडळ यांचे पत्र 
3.KR/CO/Bonds/3" /Rights Issue, दिनांक ०८.०१.२०२१. 


प्रस्तावना : 

कोकण रेल्वे महामंडळाच्या प्राधिकृत भागभांडवलळात वाढ करणे आणि शासनाचे वाढीव 
भागभांडवल मंजूर करण्यास दिनांक ७ सप्टेंबर,२०१७ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता 
मिळालेली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/रेल्वे कक्ष, दिनांक १३ 
सप्टेंबर, २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागाने कोकण रेल्वे महामंडळाच्या 
वाढीव अधिकृत भागभांडवलात शासनाच्या समभागाच्या प्रमाणामध्ये (२२%) अतिरिक्त रु.७०२.५७७६ 
कोटीचे समभाग टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. अतिरिक्‍त 
भागभांडवलापैकी आतापर्यंत पहिल्या, दुस-या व तिस-या हक्‍क भागाची राज्य हिछऱ्याच्या 
भागभांडवलाची रु.१३३.९४ कोटी रक्‍कम कोकण रेल्वे महामंडळास अदा करण्यात आली आहे. आता 
तिस-या हक्‍क भागाच्या (Third Right Issue) रक्‍्कमेपैकी रु.२२,५९,२३,२८८/- (बावीस कोटी 
एकोणसाठ लक्ष तेवीस हजार दोनी अठ्ठयाऐंशी रुपये फक्त) इतकी रक्‍कम महामंडळास वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ (Chairman & Managing 
Director, Konkan Railway Corporation Ltd), कोकण रेल्वे, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.२२,५९,२३,२८८/- (बावीस कोटी एकोणसाठ लक्ष तेवीस हजार 
दोनशे अठ्ठ॒याऐंशी रुपये फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास राज्य झासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी 
देत आहे. 


२. शासनाने सह सचिव/उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व 
शासनाचे अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले असून, या शासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम 
प्रदान करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.४६/परिवहन-५ 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.बी.-१०, ५००२-भारतीय रेल्वे 
यावरील भांडवली खर्च (व्यावसायिक मार्ग), १४-शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक, 
१९०-शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक (इतर सार्वजनिक क्षेत्र), (०१)(०१)-महाराष्ट्र 
लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (५००२००१४), ३२-अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
१६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये 
आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार 
तपासणी करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व शतींचे तसेच sad परिपत्रकाच्या परिच्छेद ४ 
ते १३ मधील अटी व शतींचे पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ- 
३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील क्रमांक १ ते १० मधील 
अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.९१/२०२१/व्यय-८, दिनांक ११.०२.२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२३१६५२१४३९२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Jaysen Jaypra kash Dirt oncvenent hos xeon Dept oso 
Ingole = 


/a822c9d8ccacd64dd1c5031b045e7c 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे महामंडळ, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


Cc 


५) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/बीयुडी-११), मंत्रालय, मुंबई. 

७) नियोजन विभाग, कार्यासन-१४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा 
धनादेश Konkan Railway Corporation Limited यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 

९) निवड नस्ती परिवहन -५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


